RNI No. MAHBIL/2009/37831 





जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


वर्ष ७, अंक ४१] बुधवार, मार्च 3%, २०२१९/चैत्र Yo, शके १९४३ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 





असाधारण क्रमांक ८८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम a आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम a आदेश. 


महसूल व वन विभाग 








मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 


मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१मार्च २०२१ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम. 





क्रमांक मुद्रांक-२०२१/अनो.सं.क्र. १२/प्र.क्र. १२/म-१ (धोरण).-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, लोकहितास्तव, कोणत्याही 
प्रकारच्या रहिबासी घटकाकरीता, 'महिला खरेदीदार आणि कोणताही विक्रेता किंबा दस्त तथा संलेख निष्पादित करणारा अन्य 
पक्षकार' यांच्या दरम्यान निष्पादित केलेल्या किंबा निष्पादित करण्यात येत असलेल्या अभिहस्तांतरणपत्र किंबा विक्री 
करारपत्राबाबतच्या दस्ताबर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे) यास जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद २५ च्या खंड (ब) अन्वये अन्यथा आकारणीयोग्य असलेले 
मुद्रांक शुल्क ९ Cah कमी करण्याचे ठरविले आहे ; 


























त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून, 
लोकहितास्तब तसे करणे आवश्यक आहे, अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटल्यामुळे, याद्वारे, दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासुन 
कोणत्याही प्रकारच्या रहिवासी घटकाकरीता, “महिला खरेदीदार/खरेदीदारांचे आणि कोणताही विक्रेता किंबा दस्त तथा संलेख 
निष्पादित करणारा अन्य पक्षकार' यांच्या दरम्यान निष्पादित केलेल्या किंवा निष्पादित करण्यात येत असलेल्या अभिहस्तांतरणपत्र 
किंबा विक्री करारपत्राबाबतच्या दस्तावर (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त संलेख ” असा करण्यात आला आहे) उक्त 
अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद २५ च्या खंड (ब) अन्वये अन्यथा आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क 
पुढील अटी तथा शतींच्या अधीन राहून १ टक्‍्केने कमी करीत आहे :-- 






































भाग चार-ब-८८--१ (१) 


R महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ३९, २०२१/चैत्र १०, शके १९४३ 


अटी तथा शर्ती :-- 





(2) हा आदेश, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकापूर्वी, उक्त संलेखाशी संबंधित कोणत्याही पक्षकाराने 





अगोदरच मुद्रांक शुल्क भरले असेल त्याबाबतीत, कोणताही परतावा देण्यात येणार नाही. 








(२) सदर आदेशाखाली मुद्रांक शुल्क सवलतीचा लाभ घेतलेल्या कोणत्याही महिला खरेदीदाराला/खरेदीदारांना उक्त 








दस्तामध्ये नमूद रहिवासी घटक उक्त रहिवासी घटकाच्या खरेदीच्या दिनांकापासुन पुढे १५ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत 








कोणत्याही पुरुष खरेदीदाराला विकता येणार नाही, उक्त अटी तथा शर्तीची पुर्तता करण्यात PAL केल्यास, जणूकाही 








सुरबातीपासुनच मुद्रांक शुल्कामध्ये सुट देण्यात आली नाही, असे गृहित धरुन, उक्त रहिवासी घटकाची संबंधित महिला 





विक्रेता/विक्रेत्यांकडुन उक्त कमी भरलेले १% मुद्रांक शुल्क ब लागु होणारा दंड भरण्यास पात्र असेल. 








परंतु, आणखी असे कौ, उक्त रहिवासी घटकाशी संबंधित महिला खरेदीदार/खरेदीदारांचे निधन झाल्यास अशा 











प्रकरणी तिच्या वारसदारांच्या नावे उक्त रहिवासी मालमत्ता हस्तांतरीत झाल्यास अशा प्रकरणी वर नमुद अटीचे बंधन 


राहणार नाही. 


स्पष्टीकरण :-- 








सदर आदेशान्वये देण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्क सबलतीचा लाभ हा केवळ एक किंबा अनेक महिला खरेदीदार 








असलेल्या केवळ कोणत्याही प्रकारच्या रहिवाशी घटकाशी संबंधित जसे को, फ्लॅट किंवा वैयक्तिक बंगला किंवा रो-हाऊस किंवा 





कोणतेही = किंवा कोणत्याही प्रकारची सदनिकाच्या अभिहस्तांतरणपत्र = किंवा विक्रीकरारपत्राच्या AN संलेख कर 
काणतहा Cada घर THAT काणत्याहा प्रकारचा सदानकाच्या आभहस्तातरणपत्र कवा ॥वक्राकरारपत्राच्या सलख तथा दस्तावर 


देय राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रितमकुमार व. जावळे, 
शासनाचे कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ३१, २०२१/चैत्र १०, शके १९४३ ३ 
REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralya, 
Mumbai 400 032, dated the 31st March 2021 


ORDER 
MAHARASTRA STAMP ACT. 


No. Mudrank-2021/UOR. 12/CR. 107/M-1 (Policy). Whereas, the Government of Maharashtra 
in the public interest, has decided to reduce the stamp duty by One per cent., as otherwise 
chargeable under clause (७) of Article 25 of Schedule-I appended to the Maharashtra Stamp 
Act, (LX of 1958) (hereinafter referred to as “the said Act”), on the document or instrument of 
Conveyance or Agreement to Sell of any type of residential unit, executed or being executed 
between, “the Woman/Women Purchaser/s and any Seller or other executant of the said 


document or instrument ” ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the said Act, 
the Government of Maharashtra, being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, 
hereby reduces the stamp duty from 1st of April, 2021 by One per cent., as otherwise chargeable 
under clause (b) of Article 25 of Schedule-I appended to the said Act, on the document or 
instrument of Conveyance or Agreement to Sell of any type of residential unit (hereinafter 
referred to as “the said instrument”), executed or being executed between, “the Woman / Women 
Purchaser/s and any Seller or other executant of the said document or instrument”, subject to the 


following conditions, namely :— 


Conditions,— 
(1) No refund shall be granted where the stamp duty has already been paid by any of the 


parties to the Said instrument, prior to the date of publication of this Order in the 


Maharashtra Government Gazette. 


(2) Any Woman/Women Purchaser/s of the Said instrument availing of remission in the 
Stamp duty provided by this Order shall not sell any such type of residential unit to any 
subsequent Male Purchaser/s with in the period of 15 years from the date of purchase of 
any such type of residential unit, On failure to abide by this condition, such 
Woman/Women Seller/s of such type of residential unit shall be liable to pay the remitted 
One per cent. Stamp duty and penalty, as changeable, as if there was no remission in the 


stamp duty from the beginning. 


Provided further that, no such restriction will apply in case of transfer by heirship in 


case of death of such Woman/Women purchaser/s. 


v महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ३९, २०२९/चैत्र ९०, शके १९४३ 


Explanation :— 


The benefit of reducation in stamp duty provided by this order shall be applicable 
only for the documents or instruments of Conveyance or Agreement to Sell of any type of 
residential unit i.e. the flat or individual bungalow or row house or any independent house or any 


type of tenement where Woman/Women are the Only Purchaser/s of such type of residential unit. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


PRITAMKUMAR ७. JAWALE, 


Desk Officer to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


